महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण -२०१२ 
शालेय क्रीडा स्पर्धा आयोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन शुद्धिपत्रक क्र.निविप्र: ४०१८/प्र.क्र.१०५/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई -४०००३२, 
दि.३० मार्च,२०१९. 


pall 


वाचा : 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्र. निविप्र:४०१८/प्र.क्र.१०५/क्रीयुसे-२; 
दि.१६.०८.२०१८ व दि. २९.०३.२०१९ 


शुद्धिपत्रक 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये शालेय क्रीडास्पर्धा आयोजन (२२०४-५६३५) या योजनेसाठी 
निधी वितरीत करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र. २ वरील 
परि. क्र. ४ मध्ये “ यासाठी संबंधीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, 
क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” याऐवजी 


“यासाठी संबंधीत उपसंचालक/ जिल्हा क्रीडा अधिकारी /लेखाधिकारी यांना आंहरण व संवितरण 
अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” असे 
वाचावे. 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१७२७४१२३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shank 


Rajendra caste Sn yo 
Shankarrao Pawar जावक 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.मा.राज्यपाल तथा अध्यक्ष, आंतरविद्यापीठ क्रीडा महोत्सव आयोजन समिती, मुंबई. 
२.मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३.मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 


शुद्धिपत्रक क्रमांकः निविप्र: ४०१८/प्र.क्र.१०५/क्रीयुसे-२, 


४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

५. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
८. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१२. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१३. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१४. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 
१५. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


